जागतिक महिला दिनानिमित्त बृहन्मुंबई 
शासकीय कार्यालयांतील महिला 
कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यास उपस्थित 
राहण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण - ३६२४/प्र.क्र.१९/रवका-१(१८) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४. 


शासन परिपत्रक:- 

जागतिक महिला दिनानिमित्त बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, मुंबई यांच्यातर्फे बृहन्मुंबईतील 
शासकीय कार्यालयांतील महिला कर्मचा-यांसाठी मंगळवार दिनांक १२ मार्च, २०२४ रोजी आरोग्य भवन सभागृह, 
सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, मुंबई येथे दुपारी २.०० वाजता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 
२. त्यानुसार बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांतील महिला कर्मचा-यांना वरील कार्यक्रमासाठी उपस्थित 
राहता यावे यासाठी त्यांना मंगळवार दिनांक १२ मार्च, २०२४ रोजी दुपारी १.३० वाजता कार्यालय सोडण्याची 
अनुमती देण्यात येत आहे. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी बृहन्मुंबईतील आपल्या आधिपत्याखालील कार्यालयांना 
त्याप्रमाणे कळविण्याची व्यवस्था करावी. तथापि या महिला कर्मचा-यांनी सवलतीमुळे कार्यालयीन कामकाजाच्या 


वेळेत येणारी ४.४५ तासांची तूट पुढील आठवड्यात भरून काढावी. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३०१११४९३७१३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RO S H A N | D | N E S H on a वन वाचा OF MARAT fe PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


1d44ae02d 1 2f2c1 313143ad8376755d0e815aleb20fd 
hi 


0. le=400032, st=Mahi 
serialNui 16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659CCB13144AF609F03 
KA DA M PATI L =ROSHANI DINESH KADAM PA 
Date: 20; 01 11:59:32 +05'30 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
शासनाच्या उप सचिव 


प्रत- 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
२. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने. 
३. निवडनस्ती (कार्यासन-१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


